नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, 
मुंबई यांना सन २०२१-२२ च्या खर्चावर 
आधारीत सन २०२२-२३ साठी पहिला हप्ता 
म्हणुन सहायक अनुदान वितरीत करण्या बाबत 
शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुदान-२०२४/ प्र.क्र.८/राकावि-२, 
गो.ते.रूग्णालय आवार, संकूल इमारत, १० वा मजला, 
बी-विंग, मंत्राळय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक :२१ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र:अनुदान२०२४/प्र.क्र.८/राकावि-२, दि.१५.०३.२०२४ 
२) सहायक संचालक (लेखा व लेखा परीक्षा), पुणे यांचे पत्र जा.क्र. ससंआसे/ सहा.अनु/कक्ष ६४/ शा 


नि अनुदानाबाबत/१११५३-५६/२४, दिनांक १९.०३.२०२४ 
शासन शुध्दीपत्रक:- 
नौरोसजी वाडीया मॅटर्निटी रुग्णालय, परळ, मुंबई या संस्थेस सन २०२१-२२ च्या खर्चावर 
आधारीत सन २०२२-२३ साठी पहिला हप्ता म्हणुन “रुपये ७,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पन्नास 


लाख फक्त)” ऐवजी “रुपये ५,६८,३९,९००/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी अडुसष्ट लाख एकोणचाळीस हजार 
नऊडो फक्त)” असे वाचावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२११४१४४२८३१७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
IN: c=IN, O=>GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


D 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a17 1080ebd81893480c90be 


dd57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


H A R | D A S WA D F serialNumber=9474E7143B2BC3FD96E8D7BFO7D1CES1DE 
8461D4C34AE1E3F643C 1 1854523936, cn=CHANDRAKANT 
HARIDAS WADE 
Date: 2024.03.22 11:37:52 +05°30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई/पुणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुदान-२०२४/प्र.क्र.८/राकावि-२ 


४. उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 

५. सहाय्यक संचालक, (लेखा व सेवा परिक्षा ), आरोग्य सेवा, पुणे. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा ),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
७. जिल्हा कोषाधिकारी, ठाणे/ पुणे. 

८. वित्त विभाग (अर्थ-३/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबई. 


१०.अध्यक्ष, नौरोसजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटल, परळ, मुंबई 
११. निवड नस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


